आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चातर्गत आदिवासी 
विकास विभागाच्या कार्यक्रम व अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांकरीता निधी वितरण.(वेतन) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.१३.०७.२०२३ व 
दि.२८.०७.२०२३, दि.२५.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३ व दि.२५.०९.२०२३. 

प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या वेतन, 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ६४ % मर्यादेतील निधी यापुर्वी वितरीत 
करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने पुढील निधी वितरणाचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र.०३ अन्वये वित्त 
विभागास सादर करण्यात आला होता सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनूसरून 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व मागणी क्र.टी-४ 
तसेच “कार्यक्रम खर्चा” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ 
मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व 
खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१५१५३९८३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल rv ज़ आदेशानुसार Ee ce RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महार ष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आ देशानुस रर व नावाने ; णय BEVELOPMEMN CER ARTIIENT 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa 
D EVA RA M 8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2023.11.08 18:18:27 +05'30' 


(राजेंद्र दे.भवारी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
९. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


सदर 
शा.नि.न्वये 
वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली तरतूद 


सन २०२३-२४ 
साठीची 
अर्थसंकल्पिय 
तरतूद 


(रू.हजारात) 


नियंत्रक 
अधिकारी 


मागणी क्र.टी-२ (अनिवार्य) 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


७६९०५४.०० २२२७१.६२ 


००) (09) आदिवासी विकास आयुक्तालय 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५१०२५) 

(00) (02) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती 
विकास आयुक्‍्त.(अनिवार्य खर्च) (२२२५ 
१०३४) 


(००) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य खर्च) 
(२२२५१०४३) 


एकूण मागणी क्रमांक टी-२ 


आयुक्त, 

आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 


मागणी क्र.टी-४ (अनिवार्य ) 


(००) (०१) आदिवासी विकास विभाग 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१०२११) 


एकूण मागणी क्रमांक टी-४ 


०१-वेतन १५४३००.०० ५००.०० 


१५४३००.०० 


उप सचिव, 

आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, 

मुंबई 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 


(०१(०१)आदिवासी विकास-आयुक्‍तालय - 


१ । क्षेत्रीय यंत्रणांचेबळकटीकरण (कार्यक्रम ०१-वेतन ६८०८९०.०० २०४२६.७० 
खर्च) (लेखाशिर्ष 22249383) 
(०१(५९) आदिवासी मुलांसाठी व मुलींसाठी 

४ | शासकीय वसतीगृह (कार्यक्रम खर्च) ०१-वेतन १३५४८४७.०० ४०६४५.४१ 


(लेखाशिर्ष २२२५डी७२५) 


आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 


सन २०२३-२४ nee 
शा.नि.न्वये 


साठीची वितरीत नियंत्रक 
अर्थसंकल्पिय अधिकारी 


करण्यात येत 
तरतूद 


असलेली तरतूद 


(०१)(६०) आश्रमशाळा समुह (कार्यक्रम खर्च) 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) 


८०१०००,०० 


०१-वेतन ८९०००००.०० 


(०१)(७३) स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व । ३६- 
मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी | सहाय्यक 
सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्ची(लेखाशिर्ष | अनुदाने 
२२२५एफ१२९) (वेतन) 


२४२५-सहकार 

२३६- 

wee 340000,00 १०५००.०० 

अनुदाने : ia 

(वेतन) आयुक्त, 
3६- आदिवासी 
सहाय्यक विकास, 
अनुदाने २५०००.०० ७५०.०० नाशिक. 
(वेतन) 


एकूण मागणी क्रमांक टी-५ २५३१०७३७.०० | ११५३३२२.११ 


१४००००००,०० २८००००.०० 


(०१)(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
आदिवासी विकास महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष 
२४२५०८५३) 


(09)(90) शबरी आदिवासी विकास 
महामंडळास वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खची 
(लेखाशिर्ष २४२५१३५९) 


एकूण मागणी क्र. टी-२, टी-४ व टी-५ २६२३४०९१.०० | ११७६०९३.७३ 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
RAJ F N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa8a 


71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E635111 


60B2054D23D8173AD985ESB569AS802CEASA, 
B H AWA R | cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.11.08 18:19:55 +05'30' 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


